उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहाचे शेती परिसरात 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२७९/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ०६ मे, २०१४. 


वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

क्र.बीएलडी/उजिका/सं.भमिंत/अंदाजपत्रक/७९३६/कक्ष-६(३), दि.१२.०९.२०१३. 
प्रस्तावना 

उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे १७ एकर शेती परिसर आहे. सदर शोती परिसरास संरक्षक 
भिंत नाही. सदर ठिकाणी स्थानिक ळोकांचा वावर असून कारागृह प्रक्षेत्रावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता 
आहे तसेच शेतीमधील पिकांच्या चोरीचे प्रकार देखील घडत असल्याने सदर कारागृहाचे होती परिसरात 
संरक्षक भिंत बांधणे गरजेचे आहे. सदर कामाचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
उस्मानाबाद यांनी रुपये ७४,९१,२५२/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर 
पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय 

उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहाचे शोती परिसरात संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे या कामाचे 
छाननीअंती एकूण रुपये ७४,९१,२५२/- (रुपये चौऱ्याहत्तर लक्ष ऐक्यानेऊ हजार दोनशे बावन्न फक्त) 
इतक्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयाद्वारे शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. सदर अंदाजपत्रकास 
तांत्रिक मंजूरी प्रदार करताना मुख्य अभियंता यांनी संरक्षक भिंतीसाठीच्या करावयाच्या तरतूदींची खात्री 
करुन घ्यावी. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२७९/तुरुंग-२ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाज्रीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०५०२१७२१४५१९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


Ravi Nn d fa bh ch ता Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
५, 1५ GOVERNMENT OF 
| 5 hwar G | (| maHarasHTRa, OU = HOME 
Date: 2014.05.08 11:16:38 
+05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर पोळीस महासंचालक व पोळीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

४. अधीक्षक, उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह, उस्मानाबाद, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

९. कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद, 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१२. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
१३. निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


